औरंगाबाद जिल्ह्यातील इतर जिल्हामार्ग 
व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१२७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १० ऑगस्ट, २०१८ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
क्र.मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/१००९४४ दि. २७/०२/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
क्र.मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/३३१३/वप्र दि. १२/०७/२०१८. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन पत्रांन्वये 
औरंगाबाद जिल्ह्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांनी सदर रस्ते 
दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या तसेच रस्त्यांचा एकुण होणारा 

वापर तसेच जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांचा ठराव विचारात घेऊन औरंगाबाद जिल्ह्यातील खालील सस्ते 
दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ | साखळी क्रमांक | करावया दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व ची एकूण नंतरचा 
क्रमांक लांबी लांबी । क्रमांक/नामाभिधान 


इतर | (०/००ते 4/230) 
राज्यमार्ग-१६ (नविन घोषित राष्ट्रीय) जिल्हा | 4.230 कि.मी. १७.५०० | प्रमुख जिल्हा 


महामार्ग-७५२ एच) वानेगांव - BRST) मार्ग- ३३ कि.मी. | मार्ग-१११ 
खुर्द - डोंगरगांव शिव - वाहेगांव (प्रमुख | इतर | (0/00 ते २/५९०) 
जिल्हा मार्ग-१०६) ते बाबरा रस्ता. जिल्हा । २.५९० कि.मी. 

मार्ग-८० 


ग्रामीण । (0/00 ते ३/१८० 
मार्ग ३.१८० कि.मी. 
१५ 
ग्रामीण | (०/०० ते ५/९०० 
मार्ग ५.९०० कि.मी. 
८३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र./नियोजन-२ 


इतर । (०/००ते ८/६००) | १६.८८० | प्रमुख जिल्हा 
प्रमुख राज्यमार्ग-५ (नविन घोषित | जिल्हा | ८.६०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-११२ 
राष्ट्रीय महामार्ग-७५३ एफ) चौका - | मार्ग-१०९ 
सारोळा - कनकोरा - लिंगदरी - | ग्रामीण | (०/०० ते २/३५० 
बोरवाडी तांडा - बोरवाडी ते प्रमुख | मार्ग । २.३५० कि.मी. 
जिल्हा मार्ग-१७ रस्ता. ११२ 
ग्रामीण | (0/00 ते 3/320) 
मार्ग ३.३२० कि.मी. 
१६९ 
ग्रामीण । (0/00 ते 0/230) 
मार्ग ०.२३० कि.मी. 
११४ 
ग्रामीण | (०/०० ते २/३८०) 
मार्ग २.३८० कि.मी. 
१६८ 
ग्रामीण | (०/०० ते ३/९००) | १४.३९० | प्रमुख जिल्हा 
प्रमुख राज्यमार्ग-५ (नविन घोषित मार्ग ३.९०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-११३ 
राष्ट्रीय महामार्ग-9५३ एफ) Teh - ७२ 
वाघलगांव - नरला - शेलगांव -प्रमुख । ग्रामीण | (०/०० ते ३/९९०) 
जिल्हा मार्ग-१४ रस्ता. मार्ग ३.९९० कि.मी. 
८८ 
ग्रामीण | (०/०० ते १/२००) 
मार्ग १.२०० कि.मी. 
१८० 
ग्रामीण । (0/00 ते 2/300) 
मार्ग २.३०० कि.मी. 
१६८ 
ग्रामीण । (०/०० ते 3/00) 
मार्ग ३.०० कि.मी. 
१६९ 
प्रमुख राज्यमार्ग-५ (नविन घोषित ग्रामीण | (०/०० ते १/४००) | ३५.७२० । प्रमुख जिल्हा 
राष्ट्रीय महामार्ग-9५३ एफ) eft - मार्ग १.४०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-११४ 
वाघलगांव - नरला - Bead - १९५ 
गेवराई गुंगी - प्रमुख जिल्हा मार्ग-१४ ग्रामीण । (०/०० ते ५/६६०) 
रस्ता. मार्ग ५.६६० कि.मी. 
३०५ 
ग्रामीण । (०/०० ते 2/00) 
मार्ग २.०० कि.मी. 
१२२ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र./नियोजन-२ 


ग्रामीण । (०/०० ते ५/२९० 
मार्ग ५.२९० कि.मी. 
२१४ 
ग्रामीण | (०/०० ते १/४१० 
मार्ग १.४१० कि.मी. 
२९४ 
ग्रामीण | (०/०० ते २/४४०) 
मार्ग २.४४० कि.मी. 
zis 
ग्रामीण । (0/00 ते ७/३००) 
मार्ग ७.३०० कि.मी. 
43 
ग्रामीण । (0/00 ते 2/300) 
मार्ग २.३०० कि.मी. 
१७३ 
इतर (०/०० ते 2/320) 
जिल्हा । 2.320 कि.मी. 
मार्ग -८७ 
ग्रामीण । (०/०० ते ५/६०० 
मार्ग ५.६०० कि.मी. 
२२० 
५. | वडोद खुर्द - शोवता बु.- बोरगांव अर्ज । ग्रामीण | (०/०० ते ५/११०) | २५.१६० | प्रमुख जिल्हा मार्ग 
- शोलगांव खुर्द- आडगांव खुर्द - मार्ग । 4.990 कि.मी. कि.मी. | ११५ 
गिरसावळी - बाभुळगांव ते प्रमुख ८९ 
जिल्हा मार्ग-१६ वाघोळा ते राज्यमार्ग- | ग्रामीण । (०/०० ते ५/५४० 
२१९ रस्ता मार्ग ५.५४० कि.मी. 
१६० 
ग्रामीण । (०/००ते ०/८३०) 
मार्ग ०.८३० कि.मी. 
१६६ 
इतर | (0/00 ते ४/६००) 
जिल्हा । ४.६०० कि.मी. 
मार्ग-८३ 
ग्रामीण । (०/०० ते 2/00) 
मार्ग २.०० कि.मी. 
९१ 
इतर | (0/00 ते ७/०८० 
जिल्हा । ७.०८० कि.मी. 
मार्ग-९१ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र./नियोजन-२ 


ग्रामीण | (०/०० ते ०/५००) | ११.५०० | प्रमुख जिल्हा 
राज्यमार्ग-२१५ ते होवगा -कोनेवाडी -। मार्ग ।०.५०० कि.मी. कि.मी. ।मार्ग-११६ 
जळगांव फेरण - गेवराई बाजार ते| १७३ 
प्रमुख राज्यमार्ग-२ पर्यंत रस्ता. ग्रामीण | (०/०० ते ०/८२०) 
मार्ग ।०.८२०कि.मी. 
२०१ 
ग्रामीण | (0/00 ते १/५३० 
मार्ग ।१.५३०कि.मी. 
७७ 
ग्रामीण | (०/०० ते 2/430) 
मार्ग ।२.५३० कि.मी. 
१७९ 
ग्रामीण | (0/00 ते ३/७२० 
मार्ग ।३.७२०कि.मी. 
७८ 
इतर (०/०० ते २/४००) 
जिल्हा | 2.800 कि.मी. 
मार्ग- ५८ 
सदर लांबी दर्जोन्नत 
महाल किन्होळा - प्रमुख राज्यमार्ग-५ | ग्रामीण (०/०० ते ०/३४०) करून प्रमुख जिल्हा 
ते वडोद बाजार रस्ता. मार्ग ०.३४० कि.मी. २.३४० । मार्ग-१९मध्ये 
७८ कि.मी. | समाविष्ट करण्यात 
ग्रामीण | (०/०० ते 2/00) येत आहे. परिणामी 
मार्ग २.०० कि.मी. प्रमुख जिल्हा मार्ग- 
७५ १९चे नामाभिधान 
तानजापूर -बाजार 
सावंगी - शिरोडी 
खुर्द -पिंपळगांव 
वळण आडगांव (बु.) 
- पाल - वाकोद - 
महाल किन्होळा - 
प्रमुख राज्यमार्ग-५ ते 
वडोद बाजार रस्ता 
लांबी २५.३९० 
कि.मी. असे होईल. 
एकूण १२३.४९ 
कि.मी. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र./नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील औरंगाबाद जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग १२३.४९० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१९४०.५४० + १२३.४९०) म्हणजेच २०६४.०३० 
कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग लांबीत ३३.४२० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१६२७.२५० - 
३३.४२०) म्हणजेच १५९३.८३० कि. मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग लांबीत ९२.९३० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (४९३५.३२० - ९२.९३०) म्हणजेच ४८४२.३९० कि. मी. इतकी होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८१०११३७१३४२१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swaroop Tukaram Raipure 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
W a ro (0 p Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2923930fb1a491b85ab7752c1dc4f2e3b8db33e2a8a322 
क्य ed2dcfb496a3a97175, 
serialNumber=427875b948dcfc3f94a33993f9f923cb42f66fb0eSe 
ग Uu ka fa mM R a | p U re 2c213e8a174114e57cc46, cn=Swaroop Tukaram Raipure 
Date: 2018.08.10 11:40:24 +05'30' 


उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,औरंगाबाद. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद(यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


(२ S&S 


ma) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


